पूर्णा मध्यम प्रकल्प पाणी वापराच्या 
फेरनियोजनाचे ताळेबंद 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पाफेनि- २०२०/(प्र.क्र. १२०/२०)/मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 9§ Are ,२०२१. 


संदर्भ:- १. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
२५०९/विपाविम/कातां-४/पूर्णा म.प्रकल्प/चतुर्थ सुप्रमा/(धा.क्र.७/१८), 
दि. ०२/०६/२०२० 
२. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. MWRRA/2098/PRCL/VIDC/ 
११२/४४४ दि. ०२/०९/२०२० 


प्रस्तावना:- 


पूर्णा मध्यम प्रकल्प हा पूर्णा नदीवर तालुका चांदूर बाजार जवळील विश्रोळी गावाच्या वरचे 
बाजूस बांधण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे काम २००७ मध्ये पूर्ण झाले असुन प्रकल्पावर २००८ पासुन 
सिंचन सुरु आहे. पूर्णा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दि ०८/०७/१९९४ रोजी प्राप्त झाली असुन 
क्षेत्रिय स्थळावरुन नव्याने प्रस्तावित गणोजा - बेळोरा ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने प्रकल्पास 
उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे फेरनियोजन करणे आवश्‍यक आहे. 


पुर्णा मध्यम प्रकल्पाच्या मंजूर प्रकल्प अहवालानुसार ५२.६२ दलघमी पाण्याचे नियोजन 
करण्यात आले आहे. पूर्णा प्रकल्पावरील मागील १२ वर्षाचे प्रत्यक्ष पाणी वापर पाहता मूळ 
प्रकल्पीय पाणीवापर तरतूद व प्रत्यक्ष पाणी वापर यात प्रकल्पात दरवर्षी सिंचनाकरीता लाभक्षेत्रात 
संपूर्ण पाणी वापरले जात नसल्याने बराच फरक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच महाराष्ट्र 
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये प्रस्तावित चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावास अधिनियमाच्या कलम ११(एफ) अन्वये मान्यता दिली आहे. 


मूळ प्रकल्पीय पाणीवापर तरतूद व प्रत्यक्ष पाणी वापर यातील बदल प्रामुख्याने खालील प्रमाणे आहे 


१. पीक संरचनेत झालेला बदल. 
२. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विहीरीं वरुन होणारे सिंचन. 
३. पाणी वापर संस्थेना देय असलेल्या पाण्यापेक्षा प्रत्यक्षात पाणी वापर कमी असणे. 
उपरोक्‍त जलनियोजनातील मूळ प्रकल्पीय पाणीवापर तरतूद व प्रत्यक्ष पाणी वापर यातील 
बदलामुळे गणोजा बेलोरा ठीबक सिंचन योजनेकरीता उपलब्ध पाणीसाठयाचे फेरनियोजन करुन 
सुधारित ताळेबंद अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पाफेनि- २०२०/(प्र.क्र. १२०/२०)/मध्यम प्रकल्प 


शासन निर्णय :- 


१. उपरोक्‍त नमुद बदलांनुसार कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रत्यक्ष मंजुर पाणी वापराच्या फेर नियोजनाच्या ताळेबंदास 


खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पीय अहवालानुसार फेरनियोजनाप्रमाणे 

व पाणीवापर (द.ळल.घ.मी.) (सन पाणीवापर 
वता घटक/तपशिल १९९४) (द.ल.घ.मी.) 

सिंचनास लागणारे पाणी ४२.१४५ ३६.०४९ 
३ | पाणी पुरवठा योजनेस 

आवड्यक पाणी ५.७२८ ५.८२४ 
४ । आद्योगीक आरक्षण शि गा ae 
५ | बाष्पीभवन ४.७५ ४.७५ 
६ । प्रस्तावित गणोजा बेलारा 

योजनेस आवश्‍यक पाणी ति] ६.०० 

एकूण ५२.६२ ५२.६२ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१६१६०९०१०५२७. असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


Atul Ashok 
Kapole 


(अ. अ. कपोले 


Digitally signed by Atul Ashok Kapol 
DN: c=IN, o=Governmen harashti Water R 
Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=797fcfeObb4a86dd814129f50d05c1d249ea6f0acc364c621 
4f11ff7174bd5ef, 
IN 2c4F4c985d3e984de94324901263d48766ec65 1d 
49d 65 2fafl 1a96aa98b5, ‘Atul pol 
Date: 2021.03.16 16:14:28 +05'30' 


) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन मुंबई 


3 


मा. मंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 


) 

२) मा मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव मंत्रालय मुंबई 
) 
) 


४) मा. राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पाफेनि- २०२०/(प्र.क्र. १२०/२०)/मध्यम प्रकल्प 


मा. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव वित्त यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 


4) 
) 

७) अप्पर मुख्य सचिव नियोजन यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
) 
) 


अप्पर मुख्य सचिव जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
सचिव लाक्षेवी जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 

१०) सचिव प्रकल्प समन्वय जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्राळय मुंबई 

११) महालेखापाल -१/२ लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुद्येयता महाराष्ट्रराज्य मुंबई / 

नागपुर 

१२) कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर 

१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
१५) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१६) कार्यकारी संचालक,कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
) 
) 


vo 


१७) मुख्य अभियंता द व प्र व सहसचिव जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
१८) मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग अमरावती 
१९) उपसचिव (मो प्र १/२ / जसं/ निवसं / सिंव्य/ लाक्षेवि/ लपा/ जवि/ यांचे स्वीय 
सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
२०)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


